महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषदेच्या आवारातील मुख्य इमारतीसह इतर 
इमारतींची नूतनीकरण व अंतर्गत सजावटीच्या 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डायट २०१८/प्र.क्र. ९१/ प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे या कार्यालयाच्या आवारातील मुख्य 
इमारतीसह इतर इमारतींची नूतनीकरण व अंतर्गत सजावटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिता 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 

सदर कामांच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे रुपये १३,८७,४५,६९८/- (तेरा कोटी सत्त्याऐंशी लक्ष पंचेचाळीस 
हजार Weel अठ्ठयात्रव फक्त) इतक्या रकमेची खाळील कामे बालभारती पुणे या कार्यालयाकडे उपलब्ध 
असलेल्या स्थापत्य विभागाकडून करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकाचा एकूण 
तपशील आणि अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत. 


अ. । कामाचे नाव. नूतनीकरण व सजावट । प्रशासकीय 

क्र करावयाच्या इमारती. मान्यतेची रक्‍कम. 

i . _ । नूतनीकरण व अंतर्गत सजावट | मुख्य इमारत (Main | ७,२९,७८,४९६/- 
करावयाच्या इमारती / Building), हक श्रवण 
सभागृह इमारत (Audio-Visual 

Building) पुरुष वसतीगृह 

२. पाणी पुरवठा व स्वच्छतेची कामे. (Gents Hostel) जुने | २२,४१,६२८/- 

३. | इक्लेक्ट्रीकल कामे गोत्यात धा वक casa yer 

नवणन Hostel) आय.टी. इमारत, 

४ वातानुकूलीत यंत्रणेची कामे पत्राद्वारा विभागाचे इमारत | ४४/२९१२५६/- 

षु अग्निशमन यंत्रणा ता ४९,१७,३५०/- 

& सी.सी. टी. व्ही. २२,४४,०८४/- 

७ पब्लिक अँड्रेस सिस्टीम ४,२४,१८५/- 
सर्व हॉल व प्रशिक्षण खोल्यांकरिता ४५,९५,०००/- 
हृक- श्रवण यंत्रणा बसविणे. 

९ परिसर सुशोभिकरण (Landscaping) ५०,००,०००/- 
जी. एस.टी. १२% १,३८,३३,०७१/- 
आकस्मिक निधी ५% ५७,६३,७७९/- 
पी. एम. सी. शुल्क 3% ३८,७३,२६०/- 
एकूण १३,८७,४५,६९८/- 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट २०१८/प्र.क्र. ९१/ प्रशिक्षण 


षु . 


तरतूद उपलब्ध झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष बांधकामास सुरवात करु नये. 

ढोबळमानाने करण्यात आलेल्या तरतूदीचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन सदर 
अंदाजपत्रकांना सक्षम प्राधिकरणाचे तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 

सदर कामे ही बालभारती, पुणे या कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या स्थापत्य विभागाकडून 
बांधकाम विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन करण्यात यावीत. 

सदर बांधकामाकरिता आवश्‍यकता असल्यास महानगरपालिका, तत्सम प्राधिकरणाची मंजूरी / 
नाहरकत प्रमाणपत्रे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी प्राप्त करण्यात यावीत. 

बालभारती या संस्थेकडून मुलभूत सोयी सुविधाची कामे प्राथम्याने करण्यास तसेच यावर होणारा 
खर्च रु.१३.८७ कोटी अथवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च याचे समायोजन बालभारतीच्या नियामक 
मंडळाच्या मान्यतेने व बालभारतीस स्वामित्वधनासाठी देय असलेल्या रकमेतून करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००८१६५०५४५१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 4N A -O 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Baban Ranganath Mal 
B Of Maharashti School Educati 
a a Nn And Sports Departrment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=058a3365edca1bab7b5a512fa9b602a739d12b55819b8 
9fd7154a7a28ccbaal 
serialNumber=d2974b67a90018e6 1 8d5e1 1ffd00382f063542cc3 
a Nn g a al a h a | d866753cfd5a4ad652b 1908, cn=Baban Ranganath Mali 
Date: 2018.10.08 16:53:19 +05'30 
आर 
(बी.आर.माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

संचालक, बालभारती पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


